वाचा:- 


मागणी क्रमांक के-६ मुख्य लेखाश्ीर्ष “२८१० 
नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा” सन २०२२-२३ 
या आर्थिक वर्षातील बचतीची रक्कम 
प्रत्यार्पित करणेबाबत 
महाराष्ट्र शासन 

उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, 
शासन निर्णय क्र. बजेट-२०२३/प्र.क्र.२०(३)/ऊर्जा-३ 
मंत्रालय, मुंबई - ४०००३२. 

दिनांक ३१ मार्च २०२३ 


. शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, क्र संकिर्ण-२०१८/प्र.क्र.३२९/उर्जा-७, दिनांक १६.०६.२०२२ 


१ 

२. शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, 
३. शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, 
४. शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, 
५. शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, 
६. शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, 
७. शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, 
८. are निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, 
९. शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, 
१०. झासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, 


शासन निर्णय- 


क्र पुनर्वि-२०२२/प्र.क्र.०१/उर्जा-७, दिनांक १६.०६.२०२२ 
क्र सौरप्र-२०२२/प्र.क्र.२०६/उर्जा-७, दिनांक २३.०८.२०२२ 
क्र संकिर्ण-२०२२/प्र.क्र.२४७/उर्जा-७, दिनांक २८.०९.२०२२ 
क्र सौरप्र-२०२२/प्र.क्र.२०६/उर्जा-७, दिनांक ३०.०९.२०२२ 
क्र पुनर्वि-२०२२/प्र.क्र.०१/उर्जा-७, दिनांक ०४.११.२०२२ 
क्र सौरप्र-२०२२/प्र.क्र.२०६/उर्जा-७, दिनांक १६.११.२०२२ 
क्र पुनर्वि-२०२२/प्र.क्र.०१/उर्जा-७, दिनांक २८.०३.२०२३ 
क्र सौरप्र-२०२२/प्र.क्र.२०६/उर्जा-७, दिनांक ३०.०३.२०२३ 
क्र संकिर्ण-२०२२/प्र.क्र.२४७/उर्जा-७, दिनांक ३१.०३.२०२३ 


सन २०१२-२०२३ या वित्तीय वर्षात मागणी क्रमांक के-६, मुख्य लेखाशिर्ष २८१० अपारंपारिक 
ऊर्जा साधने अंतर्गत केलेल्या एकूण तरतूद रु.३९६,०९,००,००० /- (रुपये तिनशे शहाण्णव कोटीनऊ 
लाख फक्त) मधून रुपये १४१,२३,५९,०००/- अंतिम अनुदान/ तरतूद ठेवण्यात येत असून रुपये 
२५४,८५,४१,०००/- प्रत्यार्पित करण्यास व राखीव लेखाशिर्षात जमा करण्यास शासन मंजूरी देत आहे. 


बचतीची उपशीर्षवार विभागणी व कारणे खालीलप्रमाणे आहेत. (रक्‍कम हजारात) 
उपश्ीर्ष एकूण अंतिम प्रत्यार्पित । प्रत्यार्पण कारणे 
तरतूद | तरतूद/ खर्च बचत 
Pees el २ ३ ४ षु 
मागणी क्रमांक के-६, मुख्य लेखाशिर्ष १०९११०० ७६३७७० ३२७३३० | वित्त विभागाने 
२८१० नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा, ०२ मंजूर केलेल्या 
सौर, १०२ प्रकाश व्होल्ट, (०१) सौर मर्यादेत निधी 
ऊर्जा कृषिपंप बसविण्याचा कार्यक्रम, वितरीत करुन 
(०१) (०१) सौर विजेवरील कृषिपंप ee 
बसविण्यासाठी सहाय्यक अनुदान (राज्य as 
हिस्सा ५ टक्के) (कार्यक्रम) 33 
अर्थसहाय्य (२८१००९०२) 
मागणी क्रमांक के-६, मुख्य लेखाशिर्ष ५९६३०० ३२७१७७ २६९१२३ | वित्त विभागाने 
२८१० नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा, ६० मंजूर केलेल्या 
इतर, ८०० इतर खर्च, मर्यादेत निधी 
(००)(०१) महाराष्ट्र ऊर्जा विकास वितरीत करुन 
अभिकरण (कार्यक्रम) उर्वरित तरतूद 


शासन निर्णय क्रमांकः बजेट-२०२३/प्र.क्र.२०(३)/ऊर्जा-३ 


उपश्ीर्ष एकूण अंतिम प्रत्यार्पित । प्रत्यार्पण कारणे 
तरतूद | तरतूद/ खर्च बचत 
1१0 ३ 8 4 
(22 900038) (वेतनेतर) प्रत्यापीत करण्यात 
३१, सहायक अनुदान आली आहे. 
मागणी क्रमांक के-६, मुख्य लेखाशिर्ष । २२७३५०० ३२१४१२ | १९५२०८८ | वित्त विभागाने 
२८१० नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा, ६० मंजूर केलेल्या 
इतर, ८०० इतर खर्च, मंयदित निधी 
(००)(०५ महाराष्ट्र ऊर्जा विकास वितरीत करुन 
निधीमधून भागविलेला खर्च (कार्यक्रम) Sal die 
(2¢ 400923) ५० इतर खर्च प्रत्यार्पीत करण्यात 
आली आहे. 
Recon ३९६०९०० १४१२३५९ | २५४८५४१ 


सदर शासन निर्णय शासनाच्या www -maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध असून 
त्याचा सांकेतांक क्र. २०२३०४२८१२०००६५०१० असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने सांक्षाकीत करून 


काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


प्रत :- 


NANASAHEB 
RAJARAM DHANE ८८: 


Digitally signed by NAt 


(ना.रा.ढाणे) 
शासनाचे अवर सचिव 


महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखापरिक्षा), महाराष्ट्र-१, मुंबई-४०००२० 


महालेखापाल(लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परिक्षा) महाराष्ट्र-२, नागपूर 


१ 

2. 

३ व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कं. मर्या, प्रकाशगड,वांद्रे (पूर्व), मुंबई-५१ 

४ व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य विद्युत निर्मीती कं. मर्या, प्रकाशगड,वांद्रे (पूर्व, मुंबई-५१ 
महासंचालक, महाराष्ट्र ऊर्जा विकास अभिकरण, औंध रोड, स्पायसर कॉलेज समोर, पशुसंवर्धन 

५ आयुक्तालया शेजारी, औंध, पुणे-४११ ००७. 

६ व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य होल्डिंग कंपनी मर्या., एचएसबीसी, फोर्ट, मुंबई-५१ 
अधिदान व लेखा अधिकारी, , (अराप / राळेवि-१), अधिदान व लेखा कार्यालय, मुंबई 


निवासी लेखा अधिकारी, वांद्रे (पूर्वी मुंबई४०० ०५१ 


अवर सचिव (रोख), उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
१० कक्ष अधिकारी(प्रशासन-१), उद्योग उर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय मुंबई-३२ 
११ वित्त विभाग, /(अर्थसंकल्प-१३ / साधनसंपत्ती /साऊ / व्यय-१६) मंत्रालय, मुंबई, ३२. 
१२ नियोजन विभाग (का.१४६१), मंत्रालय मुंबई ४०००३२. 


१३ सामाजिक न्यास व विशेष सहाय्य विभाग, (अर्थसंकल्प शाखा) मंत्रालय, मुंबई, ३२. 


१४ निवडनस्ती (ऊर्जा-३) उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


NERGY 


0301६0 


